आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात महात्मा ज्योतिराव फुले 
जन आरोग्य योजनेसाठी निधी वितरण 
लेखाशीर्ष-२२१० जी २८९ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०९ मार्च, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
3) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्या-०६, दि.०६.०७.२०२० व 
दि.२८.१०.२०२० व दि.२२.१.२०२१. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. मफुयो-२०२०/प्र.क्र.२७०/आरोग्य-६. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेकरीता दि.२३.०५.२०२० ते दि.१२.१०.२०२० या 
कालावधीतील प्राप्त झालेल्या वैद्यकीय दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु.१००.१८६५६ लाख इतका निधी वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्राप्त झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावास 
अनुसरुन सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेंतर्गत दि.२३.०५.२०२० ते दि.१२.१०.२०२० या कालावधीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या प्रत्यक्षात लाभ 
घेतलेल्या हमी तत्वावरील पूर्वमान्यता देण्यात आलेल्या उपचारांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व | लेखाशीर्ष बाब सन २०२०-२१मधीलळ | आतापर्यंत वितरीत सदर शासन 
लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद | करण्यात आलेली | निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
a, २ ३ 1. ४ = ५ & 
महात्मा २२१० जी | ३१-सहायक ९७५१.६९ ६४५२.०१३०६ १००.१८६५६ 
ज्योतिराव फुले | २८९ अनुदाने रु.१५००.०० (मूळ 
जन आरोग्य (वेतनेतर) अर्थसंकल्पित) + 
योजना रु.८२५१६९ (पुरवणी 


मागणी) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१००.१८६५६ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी अठरा हजार सहाशे छप्पन्न फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्‍त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/प्र.सु.(वि.सु.), दि.०८.११.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१३२६०२४७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


R रा d Digitally signed by Ravindra Digambarro 

avindra ne es 
. =Tr 

Digambarro ce 

A t cn=Ravindra रवानी ria ee 

Uu e Date: 2021.03.09 16:24:32 +05'30' 


(रविंद्र दि. ओटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


A) 


७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६),, आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


